मिलींद शिक्षण प्रसारक मंडळ, जोडगव्हाण, 
जि.वाशिम संचालित छत्रपती शाहू महाराज 
विद्यालय, दुबळवेल, ता.मालेगाव, जि.वाशिम 
या शाळेचे, मौजे गजानन नगर, चिखली, 
ता.जि.वाशिम येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४२९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/(४०१/२१) एसएम-१, 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 

संदर्भ: 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती यांचे क्र.माध्य/क/ शास्थ/१५१५/ 
२०१८, दिनांक ०७.०३.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मिलींद शिक्षण प्रसारक मंडळ, (अल्पसंख्यांक संस्था) जोडगव्हाण, जि.वाशिम संचालित छत्रपती 
शाहू महाराज विद्यालय, दुबळवेल, ता.मालेगाव, जि.वाशिम या मराठी माध्यमाच्या विना अनुदानित 
माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी ) शाळेचे, मौजे गजानन नगर, चिखली, ता.जि.वाशिम येथे येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त अल्पसंख्यांक संस्थेव्दारे संचालित माध्यमिक शाळेची इमारत जीर्ण व धोकादायक 
असल्याने, स्थलांतर प्रस्तावित केळे आहे.सबब, सदर माध्यमिक शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर 
करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४२९/एसएम-१ 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११३०१७४३११०५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally si 
DN: c=IN, 


Pravin Rajaram & 


|, ou=School 
postalCode=400032, 


f306de2810214ec2ea330d9daeaS9f1d3f45fae 
f10d1 


922: ह 
M 1 n d h e serialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5{670bSba 
13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2021.11.30 17:47:37 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती. 

३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, वाशिम. 

४. अध्यक्ष/ सचिव, मिलींद शिक्षण प्रसारक मंडळ, जाडगव्हाण, जि.वाशिम . 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


